आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बांधील 
बाबींकरीता निधी वितरण. (२२२५ 
४१२२,२२२५ एफ १२९-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ फेब्रुवारी,२०२२. 


वाचा :- 
१. झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१, दि.१.०९.२०२१, 
दि.३०.०९.२०२१, दि.३.११.२०२१, दि.२४.१२.२०२१ व दि.६.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयांन्वये 
खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चातर्गत 
समाविष्ट अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती व अनुदानित आश्रमशाळांच्या वेतनाकरीता ९० टक्के 
मर्यादेतील अर्थसंकल्पिय तरतूद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

आता वित्त विभागाने सदर योजनांतर्गत वेतनाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १०० % मर्यादेतील 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. यास अनुसरून यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन 
उर्वरीत वाढीव तरतूद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण मधील 
खालीलप्रमाणे योजनांच्या वेतनाकरीता वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून १०० टक्के मर्यादेतील 

उर्वरीत १० टक्के निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रू.लाखात) 


अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२१-२२ साठीची यापुर्वी सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्रमांक | अर्थसंकल्पिय तरतूद | वितरीत | वितरीत करण्यात | अधिकारी 
तरतूद येत असलेली 


तरतूद 
ez Q 3 fF lB 4 & | 68 | 
i (०२)(२४) अनुसूचित जमाती | ०१-वेतन २३५२.५९ २११७.३३ २३५.२६ | आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी आदिवासी, 
(कार्यक्रम संशोधन व 
खर्ची(२२२५४१२२) प्रशिक्षण 


संस्था, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२१-२२ साठीची । यापुर्वी सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्रमांक | अर्थसंकल्पिय तरतूद | वितरीत | वितरीत करण्यात | अधिकारी 
तरतूद येत असलेली 
तरतूद 
ea २ ३ FB 4 ह | 68 | 
2 | (०१(७३)स्वयंसेवी संस्थांना | ३६- १०००००.०० ९००००.०० १००००.०० आयुक्‍त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर | सहाय्यक आदिवासी 
आश्रमशाळा अनुदाने विकास, 
चालविण्यासाठी सहाय्यक | (वेतन) नाशिक. 
अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) 
(२२२५एफ१२९) 
एकूण १०२३५२.५९ ९२११७.३३ १०२३५.२६ 
२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रू.१०२३५.२६ लाख (Varley कोटी पस्तीस लाख सव्वीस हजार फक्त) 


इतका निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या 
उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


Ee 


विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१/व्यय-१४, 
दि. २८.०१.२०२२ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१२५७५६००२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400( 

hi 


2.5.4,20=f05a6913f9dee 1f453c9a1 c5a89d8c4897737baBedacdedt 
3f2c6e69e25f4 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA9BEFAC317508AB9B5820B47955BC 1 BABB173F2 
0D25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Di 


2022.02.02 18:37:51 +05'30 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक. 
. व्यवस्थापकीय Gaon, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक 

. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

९. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सर्व उपसचिव / कक्ष अधिकारी(का-१०/११), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


